नक्षलग्रस्त भागातील सुरक्षा विषयक योजनेसाठी 
निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एनएएक्स०३१३/प्र.क्र.१६३/विजा १ (ब) 
जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई ४०० ००५ 
दिनांक :-११ ऑक्टोबर, २०१३. 
वाचा:- 9) शासनपत्र गृह विभाग क्रमांक एसयुपी २४१३/प्र.क्र.२०९/१३/अर्थसंकल्प-१, 
दिनांक १७.०८.२०१३ 
२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक पोमसं/२१-ए/१९५/ 

SRE २०१३-१४/४१/१३, दिनांक १०.०६.२०१३ 


प्रस्तावना- 

सुरक्षा विषयक खर्च या योजनेअंतर्गत नक्षलवादी हिंसाचारात शहीद होणारे पोलीस अधिकारी 
/ कर्मचारी आणि नागरिकांना सानुग्रह अनुदान, आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांना अर्थसहाय्य, 
पोळीसअधिकारी / कर्मचारी यांचा विमा, जनसंपर्क कार्यक्रम व प्रचारकामासाठी अर्थसहाय्य देणे 
आवश्यक असल्याने पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षल 
विरोधी अभियान, नागपूर यांना निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 
केंद्र शासनाने सुरक्षा विषयक खर्च (Security Related Expenditure) या योजनेअंतर्गत नक्षलग्रस्त 
भागासाठी सन २०१३-१४ या वर्षासाठी मंजूर केलेला कार्यक्रम राबविण्यासाठी रु.१९,५४,०४,०००/- 
एवढ्या रकमेच्या खर्चास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 
२. सदर मंजूरी खालील अटींच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 
(अ) ज्या प्रयोजनासाठी निधी वितरीत केला आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावा. 
(ब) सदर रक्कम संकीर्ण देयकावर काढता येणार नाही. तसेच पुनर्विनियोजनही करता 
येणार नाही. त्यामुळे सदर निधी दिनांक ३१.०३.२०१४ पूर्वी खर्च करण्याची जबाबदारी पोलीस 
महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / विशेष पोळीस महानिरीक्षक, नक्षल विरोधी अभियान, 
नागपूरयांची राहील. 
३. यासाठीचा खर्च मागणी क्र.बी-१, २०५५, पोलीस (००) १०९ जिल्हा पोळीस (00) (०८) 
नक्षलग्रस्त भागातील सुरक्षा विषयक खर्च योजनेतर / १०० टकके केंद्र पुरस्कृत, ५०, इतर खर्च 
(२०५५ ०४८२) या लेखाशिर्षाखाली सन २०१३ च्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणाद्वारे बाब 
क्र.२३ अन्वये मंजूर झालेल्या निधीतून काढण्यात यावा. 
४. सदर झासन निर्णय संदर्भ क्र.१ येथील अर्थसंकल्प-१ च्या पत्राच्या अधिन राहून तसेच वित्त 
विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३९४/१३, व्यय-७, दिनांक २३.०९.२०१३ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासननिर्णयक्रमांक : एनएएक्स ०३१३/प्र.क्र.१६३/विशा 9 (बो 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१३१००५१६४४०४०४२९.असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Bajrang 


Bajrang Bt CN Ban फळा 
Digambar er exe 
Umate Dat: 2018.10.14 1246.1 +0500 
(ब.दि.उमाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) महालेखापाल-१ व २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर. 
३) अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नक्षल विरोधी अभियान), नागपूर. 
५) पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर. 
६) पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली / गोंदिया. 
७) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
८) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली / गोंदिया. 
qo) अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग. 
११) कक्ष अधिकारी (पोल-७, गृह विभाग. 
१२) कक्ष अधिकारी (व्यय-७) / अर्थोपाय / अर्थ-११, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) संग्रहार्थ नस्ती / निवडनस्ती (fa. १ बो 


पृष्ठ २पैकी२ 


